राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप 
अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त 
(Fare) संवर्गातील अधिकाऱ्याच्या 
बदलीबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग. 
शासन आदेशा क्रमांक: रापोसे-१७१५/प्र.क्र.२५३/पोल-१अ 
दुसरा मजला, मंत्रालय, 
मुंबई-४ 00 02२. 
दिनांक : २२ सप्टेंबर, २०१५. 


शासन आदेशा :- 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम २२(न)(१) च्या तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने पोळीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्‍त (Aare) या 
संवर्गातील खालील पोलीस अधिकाऱ्याची बदली त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी 
करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र.। अधिकाऱ्याचे नांव सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण बदलीनंतरचे नियुक्तीचे ठिकाण 


i श्री. महेश सवई सहायक पोलीस आयुक्‍त, मालेगांव - | सहायक पोलीस आयुक्‍त 
भिवंडी नागपूर शहर . 
2: उपरोक्त अधिकाऱ्यास सध्याच्या पदावरुन तातडीने कार्यमुक्त करण्यासाठी, 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. तसेच, या अधिकाऱ्यास 
कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये. 


3. वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत, तसेच त्यांच्या नवीन नियुक्तीच्या बाबतीत, मा. 
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्यास, ते 
विचारात घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 


४. श्री. सवई यांची विनंतीनुसार बदली करण्यात येत असल्याने त्यांना पदग्रहण 
अवधी, प्रवास भत्ता इत्यादि लाभ अनुज्ञेय असणार नाहीत. 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१५/प्र.क्र.२५३/पोल-१अ 


चु. सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१५०९२२१७२७०८७२२९ हा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


री 
Charushila या connie 
DN: |, o=Governme! i 


Gi nment Of Maharashtra, ou=Joint 


संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत). 
९) निवडनस्ती / पोल-१(आ). 


(2 


Chandrakant | पणन णा 
Tarmbakar Sint cee 
(चारूशीला तांबेकर) 
सह सचिव, गृह विभाग. 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत :- 
१) महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
२) मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. राज्यमंत्री (गृह) (हाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) पोलीस आयुक्‍त, नाशिक/नागपूर. 
७) जिल्हा कोषागार अधिकारी नाशिक /नागपूर. 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


